महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
सरळसेवेने निवड झालेल्या सहायक 
वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गातील उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कालावधीकरीता अधिसंख्य पदे 
निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-११.२२/प्र.क्र.२५७/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र.७/१६/ वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२० फेब्रुवारी, २०१६. 
२. समक्रमांकाचे शासन आदेशा दि.२३ नोव्हेंबर, २०२२ व दि.२८ नोव्हेंबर, २०२२. 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा-२०१८ मध्ये सरळसेवेने निवड झालेल्या खालील सहायक वनसंरक्षक, 
गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे केंद्रीय अकादमी, राज्य वन सेवा, कोईम्बतुर (तामिळनाडू) 
येथील प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर दि.२३.११.२०२२ ते दि.२२.११.२०२३ पर्यंत १ वर्षाच्या क्षेत्रिय 
प्रशिक्षणासाठी संदर्भ क्र. २ येथील शासन आदेशान्वये अधिसंख्या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली 


होती. 


अ.क्र. | परिविक्षाधिन सहायक | वाटप अ.क्र. । परिविक्षाधिन सहायक | वाटव 
वनसंरक्षकाचे नाव केलेला वनसंरक्षकाचे नाव केलेला वन 
वनविभाग व विभाग व 
वनवृत्त वनवृत्त 
। श्री. विशाल भागवत  । उस्मानाबाद | कु.प्रतिक्षा नानासाहेब । कोल्हापूर 
लोंढे (औरंगाबाद) काळे (कोल्हापूर) 
२ श्री. WaT पोपट नंदुरबार ८ कु.करिझ्मा शहापूर 
मिसाळ (धुळे) रोहिदासराव कवडे (ठाणे) 
3 श्री. रामानुज मधूसुदन | मेळघाट ९ श्री. संदीप दत्तप्रसाद । ठाणे (ठाणे) 
बांगड (अमरावती) भारती 
| श्री. अनिकेत भगवान । सातारा पिं ० श्री. संकेत उत्तमराव । गुगामल 
पाटील (कोल्हापूर) वाठोरे (अमरावती) 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-११.२२/प्र.क्र.२५७/फ-८. 


५ श्री. शेख तौसिफ शोख | मध्यचांदा a q कु.पुजा शाम यवतमाळ 
हैदर (चंद्रपूर) लिंबगांवकर (यवतमाळ) 

६ श्री. आदेशकुमार सुरेश । चंद्रपूर १२ श्री. रविकांत आलापल्ली 
aS (चंद्रपूर) शिवाजीराव डेंगरे (गडचिरोली) 


२. सदर शासन आदेशातील काही सहायक वनसंरक्षकांना प्रशासकीय कारणास्तव खाली नमूद 
वनवृत्तामध्ये अधिसंख्या पदाची निर्मिती करून अधिसंख्या पदावर त्यांच्या १ वर्षाच्या उर्वरित क्षेत्रिय 
प्रशिक्षण कालावधीसाठी नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. परिविक्षाधिन सहायक | वनवृत्त | अ.क्र. । परिविक्षाधिन सहायक वनवृत्त 
वनसंरक्षकाचे नाव वनसंरक्षकाचे नाव 
रि श्री. विशाल भागवत च्रदपूर ६ | कु.करिश्मा रोहिदासराव | गडचिरोली 
लोंढे कवडे 
२ | at. गणेश पोपट मिसाळ | चंद्रपूर ae श्री. संदीप दत्तप्रसाद गडचिरोली 
भारती 
३ श्री. रामानुज मधूसुदन | चंद्रपूर ८ | ait. संकेत उत्तमराव गडचिरोली 
बांगड वाठोरे 
a श्री. अनिकेत भगवान चंद्रपूर ९ ।कु.पुजा शाम लिबगांवकर | गडचिरोली 
पाटील 
५ | कु.प्रतिक्षानानासाहेबे | गडचिरोली 
काळे 


३. वरील परिविक्षाधीन सहायक वनसंरक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सध्याच्या कार्यरत वनविभाग 
व वनवृत्तातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक यांनी करावी. 
तसेच, परिविक्षाधिन सहायक वनसंरक्षक यांनी तात्काळ वाटप केलेल्या वनवृत्तातील मुख्य वनसंरक्षक/ 
वनसंरक्षक यांचेकडे उर्वरित कालावधीच्या प्रशिक्षणासाठी रूजू व्हावे. चंद्रपूर व गडचिरोली वनवृत्तातील 
मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक यांनी प्रशिक्षणासाठी रूजू होणाऱ्या सहायक वनसंरक्षकांची त्यांच्या 
वनवृत्तात रिक्‍त असणाऱ्या पदावर पदस्थापना करावी. 


४. उपरोक्त अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष २४०६, वनीकरण व 
वन्यजीवन (योजनेत्तर) १०१ वनसंधारण व विकास, १०१ (09) प्रशासन व संरक्षण (२४०६-००९६) 
०१- वेतन” या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-११.२२/प्र.क्र.२५७/फ-८. 


& वि 


सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०८२५१४५३१९५०१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANANDA SHANKAR “= 
SHENDAGE 


(आनंदा asa) 
अवर सचिव 
महसूल व वन विभाग. 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
. मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) नागपूर. 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 
. मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव/सामाजिक वनीकरण) (सवी. 
९. 


उप वनसंरक्षक, वन विभाग (सवी. 


१०.महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, 


मुंबई/नागपूर. 


११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 
१२.प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१३.निवडनस्ती , कार्यासन (फ-८) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


